ज्येष्ठता सूची 

संचालक (माहिती), गट-अ (वरिष्ठ ) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१८ ते 
दि. १.१.२०२० पर्यतची तात्पुरती ज्येष्ठता 
सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.५७/३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.-१२, 
दि. २१.१०.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१६/२८७-२८८/प्र.क्र.9७६/३४-अ, 
दि. २१.०९.२०१६. 
3) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०१७/प्र.क्र. १९७/ ३४-अ, 
दि.२५.१.२०१९. 
शासन परिपत्रक :- 
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे 
याबाबतचे सर्वकष धोरण संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे.त्यानुसार माहिती 
व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील संचालक (माहिती), गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गाची दि. १.१.२०१७ पर्यंतची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.३ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 
सदर संवर्गात दिनांक दि. १.१.२०१७ ते दि. ३१.१२.२०१७ या कालावधीत अधिकाऱ्यांची नियमित पदोन्नती, 
सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश करुन तसेच 
नियतवयोमानाने सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे वगळून नियमित पदोन्नती 
मिळालेल्या अधिकाऱ्यांचा परिशिष्ट अ मध्ये व तदर्थ पदोन्नतीसाठीच्या अटी व शर्ती पूर्ण करीत असल्याने 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे परिशिष्ट- ब मध्ये समावेश करुन दिनांक १.१.२०१८ ते 
दिनांक १.१.२०२० पर्यंतच्या तात्पुरती ज्येष्ठतासूच्या तयार करण्यात आल्या असून सदर जेष्ठतासूच्या या 
परिपत्रकासोबत जोडल्या आहेत. 


२. सदर ज्येष्ठतासूच्या ह्या संचालक (माहिती), गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या 
असल्याने दि.१.१.२०१७ पर्यंत सेवानिवृत्त व वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे सदर सेवा 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.५७/३४-अ 


ज्येष्ठतायादीतून वगळून दि.१.१.२०१८ ते दि. १.१.२०२० ची ज्येष्ठतासूची यासोबतच्या परिशिष्ट-“अ” व 
ब नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. माहितीव जनसंपर्क महासंचालनालयास विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात ठेवावी. सदर 
ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत संबंधितांचे आक्षेप 
दि.१.१०.२०२० पर्यंत मागवून घेऊन ते महासंचालनालयाच्या स्तरावर तपासून महासंचालनालयाच्या 
अभिप्रायांसह दि.२७.११.२०२० पर्यंत शासनास पाठवावेत. सदर दिनांकानंतर शासनास प्राप्त झालेल्या 
आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही अशा सूचना संबंधितांना द्याव्यात. दि.२७.११.२०२० पर्यंत कोणतेही आक्षेप 
शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचा काहीही आक्षेप नाही असे गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात 
येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 


४. उपरोक्तज्येष्ठता सुची हि सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या 
विषेहा अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने आपल्या अधिपत्याखालील सर्व 
कार्यालये व संचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीच्या 
प्रती शासनाच्या संकेत स्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आळे असून त्याचा संकेताक २०२००९१५१६१६५६४८०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Vijay Marotrao 
Nandekar 
Date: 2020.09.15 16:18:14 +05'30' 
(वि. मा. नांदेकर ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 


सचिव, (मा.व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

संचालक (माहिती/प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती. 


Cc WwW A Oo 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.५७/३४-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळयातील संचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक १.९.२०१८ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


'परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
विभागीय weer नियुक्त । ज्येष्ठतेचा 
उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रमांक | मानीव 
ब परीक्षेचे वर्षे) दिनांक 
१ र ३ 1. ष्‌ द \9 ८ 8 १० 
g १ । श्री.अ.ध.अंबेव खुला | ३.१२.१९६४ | १.२.२००२ | पदोन्नती | १.२.२००२ | ३१.१२.२०२२| = | 
र २ | श्री.दे.त्रिमुजबळ | इमाव | ४.७.१९६० | २.२.२०१५ पदोन्नती २.२.२०१५ | २३१.७.२०१८ 
माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळयातीलळ संचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गात तदर्थ पदोन्नतीने कार्यरत अधिकाऱ्यांची 
दिनांक १.९.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
परिशिष्ट-ब 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
विभागीय परौक्षेद्रारे नियुक्‍त | ज्येष्ठतेचा 
उमेदवारांचा गुणवत्ता | मानीव दिनांक 
क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) 
१ र ३ 1. ष्‌ द \9 ८ 8 १० 
g १ | श्री. शि.सु.मानकर | भ.ज.(ड) | २१.११.१९६० | ०१.१०.२०१६ | ०१.१०.२०१६ | ३०.११.२०१८ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.५७/३४-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळयातील संचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दिनांक ९.९.२०१९ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव 7 7 युक्‍ती दिनांक युक्‍तीचा म ज्येष्ठता दिनांक/ | सेवानिद अभिप्राय 
क्रमांक (सरळसेवेने/मर्यादीत । ज्येष्ठतेचा मानीव | दिनांक 
विभागीय परोक्षेद्रारे दिनांक 
नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्षे) 
र 3 ¥ ण्‌ दै ७ ८ 8 o 
g g श्री.अ.ध.अंबेर खुला | ३.१२.१९६४ | १.२.२००२ | पदोन्नती | १.२.२००२ ३११२.२०२२ | 
र र श्री. हे. का. बागुल | खुला | ५.६.१९७३ । १८.९.२०१८ सरळसेवा १८.९.२०१८ | ३०.६.२०३१ पा 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२०/प्र.क्र.५७/३४-अ 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील संचाळक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक १.१.२०२० स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. | ज्ये.क्र नांव a 7 युक्‍ती दिनांक युक्‍तीचा म येष्ठ पैवानिवृत्तो अभिप्राय 
(सरळसेवेने/मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
विभागीय परौक्षेद्वारे ज्येष्ठतेचा 
नियुक्‍त उमेदवारांचा मानीव 
गुणवत्ता क्रमांक व दिनांक 
परीक्षेचे वर्षे) 
g र ३ ¥ q ति ७ ८ 8 o 
g १ | श्री.अ.ध.अंबेकर | खुला | ३.१२.१९६४ | १.२.२००२ | पदोन्नती | १.२.२००२_ | ३१.१२.२०२२ 
र २ श्री. हे. का. बागुल | खुला ।५.६.१९७३ | १८.९.२०१८ सरळसेवा १८.९.२०१८ | ३०.६.२०३१ 
३ ३ | श्री. सुपा. वांदिले | sara | १२.८.१९६२ | ७.३.२०१९ La | ७७५५ eo 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील संचालक (माहिती) गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गात तदर्थ पदोन्नतीने कार्यरत अधिकाऱ्यांची 
दिनांक १.१९.२०२० रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट-ब 
अ.क्र. । ज्ये.क्र नांव प्रवर्ग शि युक्‍त युक्‍तीचा मार्ग ज्येष्ठता | Marra अभिप्राय 
दिनांक =| (सरळसेवेने/मर्यादीत विभागीय | दिनांक/ दिनांक 


परीक्षेद्वारे नियुक्‍त उमेदवारांचा | ज्येष्ठतेचा 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्षे) | मानीव दिनांक 


१ २ ३ ¥ ष्‌ द चि ८ ९ o 
g १ | श्री.ग.श्री.रामदासी । खुला | २९.३.१९६६ | 82.0. 2088 सरळसेवा S| | 
(तदर्थ पदोन्नती) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


